Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 -17 


R 


VIRA 


SANS 


RE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक १] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी ६, २०१५/माघ १७, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक – अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ. केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १- ( असा.) ( अ. वि .पु .) , म . शा . रा ., अ .क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक अ. का .- भू . सं .- प्र . अ .- कावि - १८१ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २८९२- ११८० -सीआर – ९०-९२( बी )- युडी - १३ , दिनांक ४ डिसेंबर 
१९९२ अन्वये मंजूर झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम 
३१ मधील पोट - कलम ( १ ) ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) अन्वये महानगरपालिका, अमरावती ,जिल्हा अमरावती येथील महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
विकास योजनामध्ये आरक्षण क्रमांक ४०१ ( खेळाचे मैदान ) करीता स . नं . १९३/ १अ , भो . वर्ग - १ , क्षेत्र ० . २५ हे . आर चा समावेश आहे. (यापुढे ज्याचा 
निर्देश ‘मंजूर विकास योजना असा आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचिमध्ये नमुद केलेली जमीन ज्यात उपरोक्त जमीन मौजा बडनेरा येथील अमरावती शहराच्या मंजूर विकास 
योजनेमध्ये खेळाचे मैदानासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा, १९६६ चे कलम १२६ मधील 
पोट- कलम ( २) अन्वयेजिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे अर्ज सादर केलेला आहे . ( ज्यात उक्त महाराष्ट्र कायदा ) आणि मौजा बडनेरा येथील 
आरक्षण क्रमांक ४०१ ( खेळाचे मैदान ) खाली क्षेत्रफळ ०. २५ हे. आर संपादित करण्याची मागणी केली आहे. ( भूसंपादन अधिनियम , १८९४); 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभाग , टीपीएस - २८९२- ११८० - सीआर- ९० - ९२ ( बी )- युडी- १३ , दिनांक ४ डिसेंबर १९९२ अन्वये मंजूर 
झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे. आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ मधील 
पोट- कलम ( १) ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १५१ मधील पोट -कलम ( १ ) अन्वये शासनाने 
शक्ती प्रदान करुन उक्त कायद्यातील कलम १२६ मधील पोट - कलम ( १ ), ( २ ) आणि ( ४ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, अमरावती , यांना शक्ती प्रदान 
करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांची उक्त जमीन सार्वजनिक उपयोगाकरीता आवश्यक असल्याचे समाधान झाले असल्याने आणि 
उक्त जमिनीची निवाड्यानुसार येणारी पूर्ण रक्कम आयुक्त , महानगरपालिका, अमरावती यांनी अदा करावयाची आहे ; 


अ .- एक - १ ( १५८७). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६, २०१५ / माघ १७, शके १९३६ 


लम 


आणि म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १२६ चे पोट - कलम ( ४) अन्वये तसेच भूसंपादन अधिनियम , १८९४ चे कलम 
६ अन्वये शक्ती प्रदान केलेली आहे. 


शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टीपीएस - २८९२- ११८० -सीआर-९० -९२ ( बी ) - युडी - १३ , दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ अन्वये मंजूर 
झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे . आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ मधील 
पोट - कलम ( १) ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) अन्वयेजिल्हाधिकारी , अमरावती यांनी मौजा बडनेरा येथील उक्त जमीन मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण 
क्रमांक ४०१ ( खेळाचे मैदान ) मौजा बडनेरा स . नं . १९३/ १अ , भो . वर्ग - १ , क्षेत्र ० . २५ हे . आर संपादीत करण्याची मागणी केली आहे . ( भूसंपादन 
अधिनियम , १८९४ ) आवश्यक असल्याची घोषणा केली आहे . 


उक्त जमिनीच्या संबंधित यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ खंड 
( क ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे त्यांना त्याची उक्त 
जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करुन सुरु करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांच्या कार्यालयात पाहणी करीता उपलब्ध आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा, तालुका , 

गांव 


भूमापन क्रमांक / 
स .न./ सि .क्र ./ 
प्लॉट क्रमांक 


संपादनाचा 
उद्देश 


गांव नमुना आवश्यक असलेले भूसंपादन कार्यालयाचे 
७/ १२ प्रमाणे ( संपादीत करावयाचे) नांव व भूसंपादन 

भूधारकाचे अंदाजित जमीनीचे क्षेत्र प्रकरण क्रमांक 
जमिनीचे क्षेत्र 


(१) 


(२ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


हे . आर 


०२५ 


० 


२५ 


अमरावती, अमरावती , स .नं . १९३/ १अ , 
बडनेरा . 

भो . वर्ग- १ 


उप विभागीय अधिकारी आरक्षण क्रमांक ४०१ 
तथा भूसंपादन अधिकारी , ( खेळाचे मैदान ) 
अमरावती. 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 
रा . मा .क्र . १७-एल .ए . क्यू 
४७- बडनेरा - २०१४ - १५. 


अमरावती : 
दिनांक ५ फेब्रुवारी , २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 , 


